तुलसी महिला मंडळ, बीड संचलित किड्स 
केअर स्कूल, जयसिंगपूरा, औरंगाबाद या 
शाळेचे श्री समर्थ बहुउद्देशिय संस्था, 
औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतराबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह ३०१९/प्र.क्र.३५८/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 99 मार्च, २०२० 


वाचा : area शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक माशाह २०११/ (२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ 
संदर्भ : विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे जा.क्र.शिउसं/औ/प्रावि-१६/२०१९/ 
१३७५/७६, दिनांक ४ जुले, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
तुळसी महिला मंडळ, बीड संचलित किड्स केअर स्कूळ, जयसिंगपूरा, औरंगाबाद या इंग्रजी 
माध्यमाच्या कायम विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, श्री समर्थ बहुउद्देशिय संस्था, औरंगाबाद या संस्थेस 
हस्तांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

सदर शाळेचे, श्री समर्थ बहुउद्देशिय संस्था, औरंगाबाद या संस्थेकडे हस्तांतर करण्यास खाली नमूद 
अटी व शार्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 
(१) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल केली जाणार 
नाही. 
(२) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व कायमस्वरूपी संस्थेवर राहील. 
(३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शार्तीमध्ये 
बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी. 
(४ शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी 
विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील. 
(4) सदर हस्तांतर, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: ARTE २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 
(६) सदरहू हस्तांतराबाबत शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे नव्याने कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदला संदर्भातील अटी व शार्तीचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा 
नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी अनुषंगिक बाबी तपासून शाळेचे 
हस्तांतराबाबत पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WANTS ३०१९/प्र.क्र.३५८/एसएम-१ 


a. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३११११५७११७४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin Rajaram कापा, 
Mundhe ae" 
(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
2) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद 
४) अध्यक्ष/ सचिव, तुलसी महिला मंडळ, बीड 
५) अध्यक्ष/ सचिव, श्री समर्थ बहुउद्देशिय संस्था, औरंगाबाद 
&) निवडनस्ती ( एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


